आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत तसेच 
अन्य शासकीय कार्यक्रम / योजना अंतर्गत 
निर्माण केलेल्या मालमत्ता / वास्तुंच्या देखभाल 
व दुरुस्तीकरिता राखीव १०% निधीमधून 
करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन पूरकपत्र क्र. स्थाविका-११२२/प्र.क्र. १७३ /का.१४८२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २९ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा : नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०७२०/प्र.क्र. ६४ /का.१४८२, 
दिनांक २३ फेब्रूवारी, २०२१ व दि. २४ ऑगस्ट, २०२१ 


शासन पूरकपत्र:- 

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. स्थाविका- 
२०२०/प्र.क्र. ६४ /का.१४८२, दिनांक २३ फेब्रूवारी, २०२१ अन्वये सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापासून 
विधीमंडळ सदस्यांना अनुज्ञेय असलेल्या निधीपैकी १०% निधी हा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 
निर्माण करण्यात आलेल्या वास्तु / मालमत्ता तसेच अन्य शासकीय कार्यक्रम/योजना अंतर्गत बांधण्यात 
आलेल्या मालमत्ता/वास्तूच्या “देखभाल व दुरुस्ती” करिता १०% एवढा निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय 
घेण्यात आला आहे. सदर झासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ३ मध्ये “या संदर्भातील सूचना स्वतंत्ररित्या 
निर्गमित करण्यात येतील.” या RIAA पुढीलप्रमाणे मजकूर अंतर्भूत करण्यात येत आहे. 

“आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत देखभाल व दुरुस्तीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या 
१०% निधीमधून या कार्यक्रमांतर्गत अथवा अन्य शासकीय कार्यक्रम/योजना अंतर्गत यापूर्वी निर्माण झालेल्या 
वास्तुच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या शिफारशी विधानमंडळ सदस्यांनी न केल्यास किंवा अंशत: रकमेच्या 
शिफारशी केल्यास या १०% निधीमधून विधानमंडळ सदस्यांना आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 
अनुज्ञेय असलेली अन्य कामे सुचविता येतील.” 
2. हे शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०२२१२२९१२१८५५५९१६ असा आहे. हे शासन पूरकपत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SANJEEV 
HARISHCHANDRA DHURI : 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत अग्रेषित, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, (५ प्रती) 
२) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३) मा. अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः स्थाविका-११२२/प्र.क्र. १७३ /का.१४८२ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उपसभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
११) मा.राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१२) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य (सर्वी 
१३) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
१४) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सर्व), मंत्रालय, मुंबई 
१५) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
१६) प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 
१७) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 
१८) विभागीय आयुक्त, (सवी, 
१९) जिल्हाधिकारी, (सवी, 
२०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व) 
२१) नियोजन विभागातील सहसचिव/उपसचिव, (सर्व) 
२२) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
२३) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२४) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 
२५) उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांची कार्यालये, (सर्व) 
२६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
२७ जिल्हा नियोजन अधिकारी, (सवी 
२८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व) 
२९) वित्त विभाग, (का. व्यय-८/अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई 
30) भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक H.9, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत 

चौक, नरीमन पॉईंट, मुंबई-२०, (५ प्रती) 
39) इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 

गाडगीळ मार्ग,दादर, मुंबई-२५, (५ प्रती) 
३२) नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-२१ (५ प्रती), 
३३) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, (५ प्रती) 
38) बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, (५ प्रती) 
३५) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी,३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई- ४०० ०२९ (५ प्रती) 
३६) भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोबमिल पॅलेस, 

वरळी, मुंबई (५ प्रती) 
३७) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-२८ (५ प्रती) 
३८) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई (१० प्रती) 
३९) निवड नस्ती/का-१४८२, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


